शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत ५० 
ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध 
करुन देण्याच्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता 
देणे -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ - 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक, 

दि.१० नोव्हेंबर, २०२२. 
शासन शुध्दीपत्रक- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमध्ये नमूद “संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे” 

याऐवजी 

“राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे”, असे वाचण्यात यावे. 

तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद, 

“यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, (विद्या प्राधिकरण),पुणे तथा संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 

याऐवजी 
“आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी”, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन 
व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांना “कार्यालय प्रमुख” व “लेखाधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांना “आहरण व “संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे”, असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२१६१४५६४५३२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIVEK GULABRAO 
SAPKAL 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 


सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२ 


) 
8) 


५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 


) 
६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


